Reg . No . NPCITY/ 236 / 2015 - 17 
Published on 25th August 2016 . 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ३४ ] 


गुरुवार ते बुधवार , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६ / श्रावण२७-भाद्रपद २ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे ८, किंमत : रुपये १० . ०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - अमरावती विभागीय पुरवणी 


१ - ३ 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, पदोन्नती , 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार- ब 
व चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ अमरावती विभागाशी संबंधित 

असलेले नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ ., केवळ अमरावती 

विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


अनुक्रमणिका 
पृष्ठे 
नाही . भाग एक - अ . - ( भाग चार-ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ), केवळ अमरावती 
विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा 
व पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, 

जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक 
१- ८ निधी लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना . 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


नाही . 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका, इत्यादी 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २३७० . 

जिल्हाधिकारी , यांजकडून 
भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ.- भूसं .- अका.- कावि -८१३ -२०१६. – 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम - ११ च्या पोट - कलम ( १ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६७० , दिनांक २- ६- २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची-एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोनमध्ये अधिक तपशीलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 
अ-एक- १ ( १४२१). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १८- २४ , २०१६/ श्रावण २७-भाद्रपद २, शके १९३८ 


ति 


___ आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट- कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास , विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे , याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदींन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसची-एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चारमध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका-यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ), अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४, जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे : 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 

भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ८६- ४७ - २०१२- १३ 

गाव बोरगांव तळणी, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती 
सर्व्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर 
गट नंबर 

गट नंबर 
( ३) (१ ) ( २) 
हे . आर 

२५० पै 
२५० पै 
२५० पै 


( १ ) 


___ ( २ ) 


( ३ ) 


- 


हे . आर 


० 


० ** 

० 


. 


하 


० 


0 


० 


c 


२५१ 


४ 


०० **** 

०० 


& 


२५२ 


० 


२५३ पै 
२५४ पै 
२५५ 


० * 


० 


० 


० 


० 


० * 


२५६ 


० 


० 


० 


० * 


० 


० 


० ** 

० 


० 


하 


० 


० 83 

० 


하 


० 


० 


하 


० 20 

० 


하 


० 1 


२५७ 
२५९ 
२६० पै 
२६० पै 
२६१ पै 
२६१ पै 
२६२ 
२६३ 
२६४ 
२६५ पै 
२६५ पै 
२६६ 
३६७ 
२६८ 
२६९ 
२७० 
२७१ 


० 


० 


० 


하 


० 


१०० 


० 


*२ 


१०१ 


० 3 


१०२ 


० ตัว 


० 


० 


० 


१०३ 
१०४ 


० * 


० 


० 


१०५ 


० 


० * 


१०६ 


० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६/ श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


३ 


अनुसूची - एक - चालू 


( १) 


। 


(२) 


(१) 


( २ ) 


___ ( ३) 

हे . आर 
००६ 


२७२ 


३० पै 
३० पै 


कक 
के 


( ३ ) 
हे . आर 

१ २३ 
१ १८ 
० ५३ 
० ८९ 


० 


२७३ 
२७४ 


३० पै 


० 


० 


२७५ 


१०७ 
१०८ 
१०९ 
११० 
१११ 
११२ 
११३ 
११४ 


० 


० 


० 


० 


० 


२७६ 
२७७ 
२७८ पै 
२७९ 
२८० 


४४ पै 
४४ पै 


० 


० 


० 


११५ 


० 


Y 


२८१ 


० 


४७ 


० 


११६ 
११७ 
११८ 
११९ 


१०१ 


- 


२८२ 
२८७ 
२८८ पै 


० 


१०२ 
१२२ 


० 


하 


० 


० 


하 


० 


१२५ 
१२८ 
१२९ 


१२१ 
१२२ 


० 


하 


० 


० 


१२३ 


하 


० 


० 


१२४ 


하 


० 


१३० 
१६८ 


१२५ 


० 


하 


० 


१६९ 


० 


१२६ 


하 


२८९ 
२९० 
२९० पै 
२९१ 


० 


१७८ 
१७९ 


१२७ 
१२८ 


० 


१२९ 


२९३ 


१३० 


२९५ 


wo 


० 


१३१ 


० 


१३२ 


२९६ 
१९७ 
१९८ 


१८४ 


० 


१३३ 


० 


१८५ 


० 


१३४ 


२९९ 


० 


१३५ 


३०३ 


० 


१८६ पै 
१८६ पै 


१ ५९ 
० २५ * 


० 


१८७ 


० 


१३६ 
१३७ 
१३८ 
१३९ 
१४० 
१४१ 


१८८ 
१८९ पै 
१८९ पै 
१८९ पै 


३०४ 
२०८ पै 
२८८ पै 
१०८ 
१७८ पै 
१७८ पै 


० 


१२१ 
१२६ 


१६२ 
० ८३ 
१७६ 
० १२ 


१९० 


१४२ 


१५८ 


१९१ 


१४३ 


० ८० 
० ५७ 
० ५७ 


२०८ 
२२३ 


१४४ 
१४५ 


० 


२५४ पै 
२५४ पै 
२५० पै 
२५० पै 
२५३ पै 
२४१ पै 


० 


२२४ 
२२५ 
२३४ 


१४६ 
१४७ 
१४८ 


० 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १८-२४ , २०१६/ श्रावण २७-भाद्रपद २, शके १९३८ 


(२ ) 


( २) 


( ३ ) 


२३५ 


अनुसूची- एक -चालू 
( ३) (१) 
हे . आर 
०६३ 

१४९ 
१५० 
१५१ 
१५२ 
१५३ 
१५४ 


हे . आर 
० ८५ 
०७७ 


२३६ 


१४१ 


२३७ 
२४० पै 
२४२ 
२४३ 
२४४ पै 


२४१ पै 
२३८ 
२४४ पै 
१४४ पै 
१८६ पै 
१०० पै 
१०० पै 
३०५ 
२९२ 


१०१ 
० ९८ 


१५५ 


२४५ 


२४८ पै 
२४८ पै 


१५६ 
१५७ 
१५८ 
१५९ 


९७ 


२४८ पै 


९९ पै 
९९ पै 


२४९ 


१६० 


एकूण . . १५५ ९१ 


अनुसूची- दोन 
सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव - वासणी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन - वासणी प्रकल्प . 


सामाजाला मिळणारे लाभ - वासणी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ 
क्षेत्रातील संबंधित शेतक -यांचे जीवनमान उंचावणार आहे. शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 

अनुसूची- तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 


निरंक 

अनुसूची - चार 
पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश 

निरंक 


नचा 


भाग १ ( अ . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २३७१ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक प्र . अ.- भूसं.- अका .- कावि -८१४ - २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका -याने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना उचित 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचानिर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम- ११ च्या पोट- कलम ( १) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून अधिसूचना क्र . ६७०, दिनांक २- ६- २०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची -एकमध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८- २४ , २०१६/ श्रावण २७-भाद्रपद २ , शके १९३८ 


५ 


आणि ज्याअर्थी, अमरावती जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका - याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल , कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १ ) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित प्रयोजनासाठी “ बुडीत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे 
याद्वारे घोषित केले असून , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट केला आहे ; 

आणि म्हणून, त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन) अप्पर वर्धा प्रकल्प क्रमांक ४ ,जिल्हाधिकारी कार्यालय , अमरावती यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे ; 


अनुक्रमांक 


अंदाजित क्षेत्र 


अनुसूची -एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक ११३-४७- २०१२ - १३ 

मौजा बोरगांव दोरी, तालुका अचलपूर, जिल्हा अमरावती . 
सर्व्हे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र अनुक्रमांक सर्व्हे नंबर / 
गट नंबर 

गट नंबर 
(२) 

( ३ ) 

हे . आर 
१५/ १ पै 
१५/ २ पै 
१४ 


( १ ) 


( ३) 


हे . आर 


० 


-- 


० 


० 


cu 


RAM 


१३ 


० 


१२/ १ पै 


० 


0& 


० 


० 


.6 


१६ 
२५० 


० 


२८८ / १ 


२५२/ १ पै 


० 


२८८ / २ 


२९३ 


२७० 


० 


० 


२६९ 
२६७ 


० 


२७१ 
२७२ 
३०२ 
३०३ 


० 


२६६ 
२६५ 
२६४ 


० 


० 


० 


२६३ 
२७५ / अ 
२७५/ ब 


० 


० 


२९५ 


: 


० 


२९६ 


२७३ 
२५५ 


२७६ 


४ 


० 


० 


२५४ 
२४२ 


० 


२७७ अ 
२७७ ब 
२७९ 
२८० 


० 


० 


२५३ 
२९८ 


२८१ 


० 


अ- एक -२ (१४२१) . 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १८- २४ , २०१६ / श्रावण २७-भाद्रपद २ , शके १९३८ 


(२) 


अनुसूची- एक -चालू 
(३ ) ( १) 
हे . आर 


(२ ) 


( ३ ) 


हे . आर 


२९९ 


०३० 


० 


२८२ 
२८३ 


३०० 


० 


३०१ 


० 


० 


२८५/ १ पै 
२८५/ २ पै 
२८५/ ३ पै 
२८७ 
२५१/ १ पै 


० 


० 


२५८ 


० 


० 


० 


० 


४३/ १ 
४३ / २ 
५३ / ३ 
४२ / १ 


२५९ 
२६० 
२६१ 
४१ / १ पै 
४१/ २ पै 
४१/ ३ पै 


० 


० 


० 


२८६/ १ पै 


० 


० ०६ 


२८६/ २ पै 


११० 


एकूण . . 


५४ ४६ 


अनुसूची -दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नाव : 


वासणी प्रकल्प . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - वासणी प्रकल्प . 


HIH 


| 


7 


समाजाला मिळणारे लाभ : -वासणी प्रकल्पाच्या बुडीत क्षेत्राकरीता या प्रकल्पाद्वारे जमिनीस अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होणार असून लाभ 

क्षेत्रातील संबंधीत शेतक -यांचे जिवनमान उंचवणार आहे . शेतक -यांचे उत्पन्न वाढून कृषि संपत्तीत वाढ होईल . 


अनुसूची - तीन 
पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव- निरंक , तालुका-निरंक , जिल्हा-निरंक 
सर्वे नंबर/ गट नंबर अंदाजित संपादित क्षेत्र 


अनुक्रमांक 


- निरंक - 


अनुसूची- चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


- निरंक - 


अमरावती : 
दिनांक ३० जुलै २०१६ . 


किरण गित्ते , 
जिल्हाधिकारी , अमरावती . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी , ऑगस्ट १८-२४ , २०१६/ श्रावण २७- भाद्रपद २ , शके १९३८ 


७ 


भाग १ ( अ . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . २३७२ . 

भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्स्थापना करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा व पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ 
क्रमांक वशि- क.लि .- विभूअ- लसिंका-४५७- २०१६ . 

ज्याअर्थी, समुचित शासन असलेल्या बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका- यांने भूमि संपादन , पुनर्वसन व पुनर्वसाहत करतांना वाजवी 
भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम , २०१३ ( २०१३ चा ३० ) ( यात यापुढे ज्याचा निर्देश “ उक्त अधिनियम ” असा केला आहे ) 
यांच्या कलम- ११ च्या पोटकलम (१ ) द्वारे प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून अधिसूचना , क्र . २४३, दिनांक २६- ८ -२०१५ अन्वये 
प्रारंभिक अधिसूचना काढलेली आहे आणि त्याद्वारे असे अधिसूचित केले आहे की , यासोबत जोडलेल्या अनुसूची- एक मध्ये अधिक तपशिलवार वर्णन 
केलेल्या जमिनीची अनुसूची- दोन मध्ये अधिक तपशिलवार विनिर्दिष्ट केलेल्या सार्वजनिक प्रयोजनासाठी आवश्यकता आहे किंवा तिची आवश्यकता 
भासण्याची शक्यता आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, बुलडाणा जिल्ह्याच्या जिल्हाधिका-याने कलम १५ च्या पोट - कलम ( २) अन्वये दिलेला अहवाल, कोणताही असल्यास विचारात 
घेतल्यानंतर “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमीन संपादित करण्याची आवश्यकता आहे याबाबत त्याची खात्री पटली आहे ; 

आणि म्हणून , उक्त अधिनियमाच्या कलम १९ च्या पोट - कलम ( १) च्या तरतुदीन्वये “ उक्त सार्वजनिक प्रयोजनासाठी ” उक्त जमिनीची 
आवश्यकता आहे असे याद्वारे घोषित करण्यात येत आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, अनुसूची-तीन मध्ये अधिक तपशीलवार वर्णन केलेले क्षेत्र हे बाधित कुटुंबियांच्या पुनर्वसन व पुनर्वसाहतीच्या प्रयोजनासाठी 
" पुनर्वसाहत क्षेत्र ” म्हणून निर्धारित केले असल्याचे याद्वारे घोषित केले असून, पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश अनुसूची- चार मध्ये विनिर्दिष्ट 
केला आहे ; 

आणि म्हणून , त्याअर्थी, उक्त अधिनियमाच्या कलम ३ च्या खंड ( छ) अन्वये, समुचित शासन असलेला जिल्हाधिकारी, उक्त अधिनियमान्वये 
जिल्हाधिका- यांची कार्ये पार पाडण्यासाठी उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघु सिंचन कामे बुलडाणा, जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांना 
पदनिर्देशित करीत आहे ; 

अनुसूची - एक 
संपादित करावयाच्या जमिनीचे वर्णन 
भूसंपादन प्रकरण क्रमांक १४- २०११ - १२ 
मौजा लोणार, तालुका लोणार , जिल्हा बुलडाणा 
अनुक्रमांक सर्वे नंबर/ अंदाजित क्षेत्र 

भुमापन क्रमांक ( हेक्टरमध्ये ) 
( १) (२ ) 

( ३ ) 
हे . आर 

१४५ 
२८६ 


२८५ 


१८५ 


एकूण . . ३३० 


संपादनाचे प्रयोजन - लोणार - २ पाझर तलावाच्या कामाकरीता . 


अनुसूची- दोन 


सार्वजनिक प्रयोजनाच्या स्वरूपाबाबत विवरण 


प्रकल्पाचे नांव : 


लोणार पाझर तलाव . 


प्रकल्प कार्याचे वर्णन : - लोणार -२ पाझर तलावाच्या कामाकरीता . 
समाजाला मिळणारे लाभ : -पाझर तलावामुळे अप्रत्यक्ष सिंचनाचा फायदा होत असून सार्वजनिक हितासाठी शेतातील विहीरींची पाण्याची 

पातळी वाढ, सिंचन सुविधा, मत्स्यव्यवसाय, गुरे ढोरांना पिण्याकरीता पाणी, इत्यादी ग्रामीण पायाभूत सुविधांचा 
लाभ होईल . 


1 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक अमरावती विभागीय पुरवणी, ऑगस्ट १८- २४ , २०१६/ श्रावण २७ -भाद्रपद २ , शके १९३८ 


अनुसूची -तीन 

पुनर्वसाहत क्षेत्राचे वर्णन 
गाव- लोणार , तालुका- लोणार , जिल्हा-बुलडाणा 
सर्व्हे नंबर/ 

अंदाजित संपादित क्षेत्र 
गट नंबर 

( हेक्टर मधे ) 


अनुक्रमांक 


- निरंक - 


अनुसूची - चार 
( पुनर्वसन व पुनर्वसाहत योजनेचा सारांश ) 


- निरंक - 


टीप - उक्त जमिनीच्या नकाशाचे उपजिल्हाधिकारी ( भूसंपादन ) लघुसिंचन कामे , जिल्हाधिकारी कार्यालय , बुलडाणा यांचे कार्यालयामध्ये निरिक्षण 
करता येईल . 


बुलडाणा : 
दिनांक १० ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . विजय झाडे, 
जिल्हाधिकारी , बुलडाणा . 


ON BEHALF OF GOVERNMENTPRINTING ,STATIONERY AND PUBLICATION ,PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAMJAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS AND BOOK DEPOT, CIVIL LINES , NAGPUR -440 001. AND PUBLISHED AT DIRECTORATE 
OFGOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD ,MUMBAI 400 004 . 


